महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१४०(भाग-१)/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २२ एप्रिल, २०२१ 


संदर्भ :- १.सा.प्र.वि. समक्रमांकीत शासन आदेश दि.३१.०५.२०२० 
२.सा.प्र.वि. समक्रमांकीत शासन आदेडा दि.३१.०८.२०२० 


आदेश 


श्री.मु.प्र.देशपांडे, उप सचिव यांना संदर्भ क्र.१ येथील शासन आदेशान्वये राज्य माहिती आयोग, अमरावती 
खंडपीठ या कार्यालयातील उप सचिव या पदावर प्रपत्र बढती देण्यात आली होती. संदर्भ क्र.२ येथील शासन 
आदेशान्वये श्री.मु.प्र.देशपांडे, उप सचिव यांच्या प्रपत्र बढतीस दि.३०.११.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली 
होती. 
२. आता, या आदेशान्वये श्री.मु.प्र.देशपांडे, उप सचिव यांच्या उप सचिव, राज्य माहिती आयोग, अमरावती 
खंडपीठ या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीस दि.१.१२.२०२० पासून पुढे ३१.१०.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०४२२२००३२४६९०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
Gajanan B h [॥॥॥90 70:0५: Gaianan Bhimrao Gurav, C = IN, S = 


Maharashtra, O = Government of Maharashtra, 


Gurav Date: 2021 04.22 20-1416 10830 
(ग. भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
३) अ.मु.स (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


सह/उप सचिव (आस्थापना), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
उप सचिव, कार्या/०६, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती कार्या.१४. 


S&C 
SS SS So 


mm 


